Lo! 


नागरी संरक्षण संचालनालयातील प्रत्यार्पित 
करावयाची १०९ पदे पोलीस दलातील समान 
वेतनश्रेणीच्या पदांमध्ये रुपातंरीत करुन सदरची 
पदे feats पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला 
अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवर स्थानांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०४ मार्च, २०१७ 


) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी Il /सीडीएम १४६२/३०५८४, दि.५.१.१९६३ 

) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४६३/४८५५२, दि.२४.०६.१९६४ 

) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४६४/२३०५६, दि.३०.०६.१९६४ 

) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४६४/२९८६९, दि.३१.१२.१९६४ 

) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४६४/टीएस ७०६, दि.१५.०२.१९६५ 
) 

) 

) 

) 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम ३३६२/३०२००, दि.२०.०५.१९६५ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४६५/३२९८६, दि.१.१०.१९६५ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम २०७०/३८३३७, दि.१.६.१९७१ 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४७०/३६४८३, दि.३०.०६.१९७१ 
१०) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४७०/४०७८२, दि.१८.१०.१९७१ 
99) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम ४६७१/४४१०३, दि.१५.११.१९७१ 
१२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम १४७०/३१७४०, दि.०८.१२.१९७१ 
93) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी IV /सीडीएम २०७०/३८३३७-॥, दि.१४.०९.१९७२ 
१४ गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसबी )०</सीडीएम २०७६/४४३२, दि.१८.०६.१९७७ 
१५) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसपीएल ७/सीडीएम २०८२/५९६, दि.२४.०५.१९८२ 
१६) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०८३/२८६-विज्ा-७, दि.११.०६.१९८४ 

१७) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीडीएम २०८७ /842/ वि.शा.८, दि.११.०९.१९९५ 
१८)वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 

१९) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.नासंसं/कार्या-२ 
(२/पदांचा आढावा/११८ (३)/ प्र.क्र.६२/२०१६/१३९, दिनांक १२.०९.२०१६ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ae निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


२०)विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.सायबर व मअप्र/मनुष्यबळ/२०१६/१८६२, दिनांक २१.१२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन 
क्र.१९ येथे नमूद दिनांक १२.०९.२०१६ च्या पत्रान्वये त्यांच्या कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावामध्ये त्यांनी 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयातील ५४४ मंजूर पदांचा आढावा घेतला आहे. त्यामध्ये त्यांनी नमूद 
केले आहे की, नागरी संरक्षण संघटनेची स्थापना ही युद्ध, पुर, चक्रीवादळ, भुकंप अशा नैसर्गिक व 
मानवनिर्मित निर्माण होणाऱ्या आपत्तीमध्ये जिवीत व वित्तहानी टाळण्याच्या उद्देशाने झाली आहे. तत्कालीन 
परिस्थितीनुसार व संघटनेच्या कामाचे स्वरुप, व्याप्ती व जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन पदे निर्माण करण्यात 
आली आहेत. परंतू सर्वच क्षेत्रांमध्ये सध्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर व सुविधा यांच्यामुळे 
मनुष्यबळात होणारा बदल तसेच प्रगत तंत्रज्ञानामूळे मनूष्यबळाचा परिणामकारकपणे होणारा वापर आणि 
भविष्यामध्ये अधिक प्रमाणात तंत्रज्ञानामध्ये होणारी प्रगती विचारात घेऊन त्यांच्या कार्यालयासाठी ५४४ 
मंजूर पदांपैकी ४३५ पदे आवश्‍यक ठरवून उर्वरीत १०९ पदे प्रत्यार्पित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. वित्त 
विभागाने उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१४ येथील नमूद दिनांक ०२.०६.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागाला प्रशासनावर कोणताही विपरीत परिणाम न होता, विभागामध्ये एकुण उपलब्ध 
कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचे संपुर्ण अधिकार दिले आहेत. विभागाच्या ज्या संवर्गाच्या बाबतीत कामांची 
आवश्यकता कमी झाली आहे, अशा संवर्गातील पदांची विभागातील तीच वेतनश्रेणी असलेल्या दुसऱ्या 
संवर्गात आवश्यकतेनुसार पदे स्थानांतरण करण्यात येतील. तथापि त्या विभागातंर्गत एकुण पद संख्येच्या 
मर्यादेतच असे समायोजन राहील, salt तरतुद केली आहे. विशेष पोळीस महानिरीक्षक, सायबर व 
महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उक्त संदर्भाधिन क्र.२० येथे नमूद दिनांक 
२१.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे की, त्यांच्या कार्यालयामार्फत सायबर व महिला अत्याचार 
प्रतिबंध या विषयांबाबतचे कामकाज मोठया प्रमाणावर असून त्यानुषंगाने मंजूर मनुष्यबळ अतिशय कमी 
आहे. सदर कार्यालयामार्फत सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यातील 
सर्व पोलीस घटकांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा संपुर्ण प्रकल्प यशस्वीरित्या व वेळेत राबविण्यासाठी 
मंजूर पदांबरोबर अतिरीक्त मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. यास्तव संचालक, नागरी संरक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उक्त प्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यासाठी प्रस्तावित केलेली १०९ पदे 
ही पोळीस दलातील समान वेतनश्रेणीच्या पदांमध्ये रुपांतरीत करण्याची व सदर रुपातंरीत पदे त्यांच्या 


पृष्ठ १० पैकी २ 


area निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोळल-३ 


कार्यालयाच्या आस्थापनेवर स्थानातंरीत करण्याची विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला 
अत्याचार प्रतिबंध कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या 
विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र.२ मध्ये नमूद केलेली अधिकारी/कर्मचारी यांची एकूण १०९ पदे ही त्यांच्या 
पदनामासमोरील स्तंभ क्र. मधील पोलीस दलातील समान वेतनश्रेणीच्या पदांमध्ये रुपांतरीत करण्यास व 
सदर रुपातंरीत केलेली पदे विशोष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, 
दि.०२.०६.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३०४१५१०५९४०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1labfcb1894c4c597cc944f19a8 


ba 9f474e7b98a708cc03eb46cd241a604d42 
a | W a bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2017.03.04 15:12:33 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Kai Digitally signed by Kallas A Gatkwad 
ailas A. 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


ae निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


९. उप सचिव, विश्ा-८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, उप सचिव, faan-3 अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी Sear परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, पोल-३. 


3333343 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


विवरणपत्र 
अ.क्र नागरी संरक्षण | एकूण | पदनिर्मितीचा शासन श्रेणी पोळीस दलातील 
संचालनालया | पदे निर्णय क्रमांक व दिनांक (रुपये) समकक्ष पदे 
कडील पदे 
शिडे अ २ ३. ee ee 4 द 
शि . | नियंत्रक फिरते | q । गृह विभाग, शासन निर्णय | ३९१००-१५६०० पोलीस अधीक्षक 
दल, मुंबई क्र. एसबी ॥//सीडीएम | + ७६०० 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
२. | दळणवळण | q | गृह विभाग, शासन निर्णय | ३४८००-९३०० प्रशासकीय 
अधीक्षक क्र. एसबी '//सीडीएम | + ४४०० अधिकारी 
(फिरते दल) ३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
३. | डेपो अधीक्षक हिं १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ३४८००-९३०० पोलीस 
क्र.सीडीएम + ४३०० उपनिरीक्षक 
२०८३/२८६-विशा-७, 
दि.११.०६.१९८४ 
४. | तांत्रिक ०२ । संचालक, नागरी संरक्षण | ३४८००-९३०० पोलीस 
सहाय्यक श्रेणी- संचालनालय, महाराष्ट्र | + ४३०० उपनिरीक्षक 
१ राज्य, मुंबई यांच्या 
दि. १२.०९.२०१६ च्या 
प्रस्तावातील नमूद पदे 
५. | लघुलेखक ०४ । गृह विभाग, शासन निर्णय | ३४८००-९३०० पोलीस 
(कनिष्ठ श्रेणी) क्र. एसबी ॥//सीडीएम । + ४३०० उपनिरीक्षक 
१४७०/४०७८२, 
दि.१८.१०.१९७१ 
६. | सहाय्यक ०६ । गृह विभाग, शासन निर्णय | ३४८००-९३०० प्रमुख लिपीक - ०४ 
उपनियंत्रक क्र. एसबी XX /ASIVA | + ४२०० उपलेखापाल- 02 
2008/8832, 
दि.१८.०६.१९७७ व 
संचालक, नागरी संरक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या 
दि. १२.०९.२०१६ च्या 
प्रस्तावातील नमूद पदे 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


ae निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


७. | उपनियंत्रण "| गृह विभाग, शासन निर्णय | 4200-20200 सहायक पोलीस 
अधिकारी क्र. एसबी ॥//सीडीएम । --२८०० उपनिरीक्षक 
(वर्ग-३) १४६४/टीएस ७०६, 

दि.१५.०२.१९६५ 
८. | मिश्रक yy गृह विभाग, शासन निर्णय | 20200-4200 सहायक पोलीस 
क्र. एसपीएल ७/सीडीएम | + २८०० उपनिरीक्षक 
२०८२/५९६, 
दि.२४.०५.१९८२ 

९. | तांत्रिक ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय | २०२००-५२०० पोलीस हवालदार 
सहाय्यक श्रेणी- क्र. एसबी ॥//सीडीएम । -- २४०० 
२ १४६४/टीएस ७०६, 

दि.१५.०२.१९६५ 
षि प्रमुख | q | गृह विभाग, शासन निर्णय | 20200-4200 पोळीस हवालदार 
टंकळेखक क्र. एसबी ॥ /सीडीएम | + २४०० 
१४६२/३०५८४, 
दि.५.१.१९६३ 
दि १. | रेडीओ | १ । गृह विभाग, शासन निर्णय | २०२००-५२०० पोलीस हवालदार 
वायरलेस क्र.सीडीएम २०८७/४५२/ | + २४०० 
ऑपरेटर वि.शा. -८, 
दि. ११.०९.१९९५ 
१२. | प्रयोग निदेशक | ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय | २०२००-५२०० सहायक पोलीस 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम | + २८०० उपनिरीक्षक 
२०७०/३८३३७-॥, 
दि.१४.०९.१९७२ 
१३. | कनिष्ठ | गृह विभाग, शासन निर्णय | 20200-4200 सहायक 
निदेडाक क्र. एसबी ॥//सीडीएम | + २८०० दस्तादेवज 
२०७०/३८३३७, परीक्षक 
दि.१.६.१९७१ 
१४. | सहाय्यक दि गृह विभाग, शासन निर्णय | २०२००-५२०० वीजतंत्री 
क्र. एसबी ॥ /सीडीएम । + २४०० 
१४६२/३०५८४, 
दि.५.१.१९६३ 
१५. | बिनतारी ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय | २०२००-५२०० पोलीस हवालदार 
यंत्रचालक क्र. एसबी ॥//सीडीएम । -- २४०० 


४६७१/४४१०३, 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


ae निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


दि.१५.११.१९७१व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र.सीडीएम २०८७/४५२/ 
वि.शा. -८, 
Fe. 99.08.9884 


१६. 


सुतार-नि- 
लोहार 


| 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 


२०२००-५२०० 
+ २४०० 


पोलीस नाईक 


१७. 


चालक यंत्र 
चालक 


०5 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६४/२९८६९, 
दि.३१.१२.१९६४ व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
33&2/30200, 
दि.२०.०५.१९६५ 


२०२००-५२०० 


-- २००० 


पोलीस शिपाई 


१८. 


दुरध्वनी चालक 


| 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६५/३२९८६, 
दि.१.१०.१९६५ 


२०२००-५२०० 


-- २००० 


पोलीस शिपाई 


१९, 


प्रमुख 
अग्निशामक/वि 
मोचक 


०५ 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 


२०२००-५२०० 


-- २००० 


पोलीस शिपाई 


२०. 


सहाय्यक 
जोडारी यांत्रिक 


हिं 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 


-५२०० 


२०००--२०२०० 


पोलीस शिपाई 


२१. 


दुरध्वनी चाळक 


OR 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६४/टीएस ७०६, 
दि.१५.०२.१९६५ 


२०२००-५२०० 
+ १९०० 


कनिष्ठ 
लिपीक 


श्रेणी 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


ae निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


२२. 


लिपीक- 
टंकलेखक 


| 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६४/२३०५६, 
दि.३०.०६.१९६४, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६४/टीएस ७०६, 
दि.१५.०२.१९६५, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४७०/३६४८३, 
दि.३०.०६.१९७१, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
२०७०/३८३३७-॥, 
दि.१४.०९.१९७२, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र.सीडीएम 
२०८३/२८६-विझा-७, 
दि.११.०६.१९८४ 


२०२००-५२०० 
+ १९०० 


कनिष्ठ श्रेणी 
लिपीक 


23. 


चालक 


०८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४७०/३६४८३, 
दि.३०.०६.१९७१ 


२०२००-५२०० 
+ १९०० 


प्रयोगशाळा परिचर 


२४. 


अग्निशामक/ 
विमोचक 


२६ 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 


५२००-२०२०० 
--१९०० 


कनिष्ठ श्रेणी 
लिपीक 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


are निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


२५. 


मदतनिस 


OR 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६४/टीएस ७०६, 
दि.१५.०२.१९६५ 


४४४०-७४४० 


--१६०० 


मदतनिस/सहायक 


स्वयंपाकी 


२६. 


संदेडावाहक 


०६ 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४७०/४०७८२, 
दि.१८.१०.१९७१ व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४७०/३१७४०, 
दि.०८.१२.१९७१ 


४४४०-७४४० 


+9300 


शिपाई 


२७. 


शिपाई 


og 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६३/४८५५२, 
दि.२४.०६.१९६४ व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४६४/टीएस ७०६, 
दि.१५.०२.१९६५. 


४४४०-७४४० 


+9300 


सफाईंगार 


२८. 


पहारेकरी/ 
चौकीदार 


०5 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी iv /सीडीएम 
१४६५/३२९८६, 
दि.१.१०.१९६५ 


४४४०-७४४० 


+9300 


रखवालदार 


२९. 


तांत्रिक 
सहाय्यक 
स्वच्छक 


| 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 


४४४०-७४४० 


+9300 


माळी 


३०. 


सहाय्यक 
स्वयंपाकी 


| 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
33&2/30200, 
दि.२०.०५.१९६५ 


४४४०-७४४० 


+9300 


स्वयंपाकी 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


ae निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


३१. | भोजनालय "| गृह विभाग, शासन निर्णय | ४४४०-७४४० सफाईगार 
सेवक क्र. एसबी ॥//सीडीएम | +9300 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
३२. | जलवाहक | गृह विभाग, शासन निर्णय | ४४४०-७४४० शिपाई 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम | +9300 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
एकुण पदे १०९ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


